सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी 

वर्ष - ११ , अंक - २० ] 

सोमवार , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ०३ 


भाग १ - अ- असा . ( ना . वि.पु. ) १६३ 


RNINo . MAHBIL / 13 / 2 / 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


असाधारण क्रमांक २० 

प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक संकलन -२ / १० ९ ७१ / २०२२. - राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / सं.क्र . ४ ९९ / का -६ , दिनांक 
१७ मे २०२२ अन्वये विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , नाशिक विभाग यांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये राज्य 
निवडणूक आयोगाचे सूचनेनुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी नगरपरिषदेची सदस्य संख्या निश्चित करणेबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे . 


( १ ) 


क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / १० ९ ७२ / २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या सोबतच्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / सं.क्र . ४ ९९ / का -६ , दिनांक १७ मे २०२२ आणि आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र . १० / का -६ , दिनांक २२ जुलै २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगर परिषदेचे नाव 


१ 


लहान लहान निवडून नागरी नागरी क्षेत्राचा द्यावयाची क्षेत्राचे वर्ग सदस्य संख्या 

नाव 


२ 


शिर्डी 

शिर्डी नगरपरिषद नगरपरिषद 


३ 


नाशिक , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


क 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 

आदेश 


४ 


२३ 


स्त्रियां साठी 

( ५० टक्के ) 


१२ 


५ 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


५ 


६ 


तक्ता 


अनुसूचित 

जमातीसाठी 


७ 


१ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


जिल्हा अहमदनगर 


८ 


५ 


रकाना ५ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी अनुसूचित नागरिकांचा जातीसाठी 

सर्वसाधारण 

मागासवर्ग 

( रकाना ६ पैकी ) 

प्रवर्गासाठी 

( रकाना ८ पैकी ) 

११ 


९ 


अनुसूचित जमातीसाठी 

( रकाना ७ पैकी ) 


१० 


● * 


३ 


१२ 


— 

टीप . - स्टार दर्शविलेले ( * ) शिर्डी नगरपंचायतीचे रुपांतर शिर्डी नगरपरिषदेमध्ये झाल्याने सदर नगरपरिषदेची होणारी सार्वत्रिक निवडणूक ही पहिली सार्वत्रिक निवडणूक असल्याने अनुसूचित जमातीकरिता एक पद राखीव असून सदरचे पद अनुसूचित जमाती महिलांसाठी आरक्षित होईल किंवा कसे हे सोडतीने ठरविण्यात येईल . तथापि , स्त्रियांकरिता एकूण राखीव जागा रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त , नाशिक . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 10972 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Municipal Council ( including the population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) the numbers of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Shirdi Municipal Council , district Ahmednagar is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai , bearing No. NPS 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Order No. RANIAA / NP - 2022 / S.Kra . 868 / Karya - 6 / 2022 , dated 17th May 2022 and No. Raniaa / NP - 2021 / Pra . Kra . 10 / Karya - 6 , dated 22nd July 2022 . 


Name of Name of Municipal Smaller 

Council 

Urban 

Areas 


1 


2 


Shirdi Shirdi 

Municipal Municipal 

Council Council 


Class of Smaller 

Urban 

Areas 


3 


Nashik , 4th August 2022 . 


с 


No. of 

Elected 

Coun 

cillors 


4 


23 


Women 

( 50 per 

cent ) 


LO 


5 


12 


Table 

No. of seats reserved 


Sche 

duled Castes 


ORDER 


6 


5 


Sche 

duled 

Tribes 


7 


Backward 

Class of 

Citizens 


8 


District Ahmednagar 1 


5 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled Castes 

Scheduled Tribes 

Backward Class of 

Citizens 

( out of 

Col. 8 ) 

11 


( out of 

Col. 6 ) 


9 


3 


( out of 

Col. 7 ) 


10 


0 * 


3 


General 


12 


6 


Note.- Star marked ( * ) after conversion of Shirdi Nagarpanchayat into Shirdi Municipal Council since this is the first General Election of the said Municipal Council and there is only one seat reserved for Scheduled Tribes therefore the concerned seat whether to be reserved for Scheduled Tribes Women or not will be decided by lot . However , the total seats reserved for Woman will be as per Column No. 5 . 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner , Nashik . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ८ , २०२२ / श्रावण १७ , शके १ ९ ४४ 


